सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगकरीता राज्यातील 
कारागृहे, न्यायालये व गृह विभागाकरिता 
मल्टिमेडिया लॅपटॉप खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: २९ मार्च, २०१४. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
पुनर्विनियोजन/व्हीसी/२९३०/पुणे-१, दिनांक ०७.३.२०१४ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.९४/तुरुंग-२, दि.२९.०३.२०१४ . 


प्रस्तावना 

बर्‍याच प्रकरणी न्यायाधीन बंद्यांना न्यायालयात सुनावणीकरिता एस्कॉर्टच्या अभावी हजर करण्यात 
अडचणी येत होत्या. तसेच न्यायाधीन बंद्यांना न्यायालयात सुनावणीकरिता नेताना बंदी पलायनासारख्या गंभीर 
घटना घडल्याचे निदर्शनास आळे आहे. त्यामुळे सध्याच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी सुरक्षेच्या दृष्टीने 
न्यायालय आणि कारागृहादरम्यान व्हिडीयो डेस्कटॉप ही अधिक सुरक्षित व उच्च दर्ज्याची यंत्रणा उभारण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच नईम शेख विरुध्द महाराष्ट्र शासन या मा. उच्च न्यायालयातील दाखल 
फौजदारी जनहित याचिका क्रमांक ८/२०११ अंतर्गत हा मुद्दा न्यायालयाकडून उपस्थित झाला आहे. याबाबत 
लागणाऱ्या आवश्‍यक त्या यंत्रसामग्रीच्या (लॅपटॉप, डेस्कटॉप, वेब कॅमेरा, माईक) याबाबतच्या खर्चाची माहिती व 
प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर केला आहे. 
त्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय 


उपरोक्त विचाराधीन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील खालील 
कारागृहामध्ये, गृह विभाग व न्यायालयामध्ये व्हिडीयो डस्कटॉप यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याकरिता 


मल्टिमेडिया लॅपटॉप, युपीएस खरेदी करण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता 
देत आहे. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू 


उपकरणांची खरेदी उपलब्ध दरकरारानुसार/निक्सी (NICS!) या संस्थेमार्फत २०१३-१४ च्या मंजूर 


उपलब्ध अनुदानातून करण्यात यावी:- 


अ.क्र. | कार्यालयाचे/ कारागृहाचे | लॅप | लॅपटॉपचा खर्च | लायसन्स | युपीएस ५ | युपीएसचा खर्च | 
नाव टॉप (आकडे संख्या । केव्हीए (आकडे 
रुपयात) रुपयात) 

ण अपर पोलीस महासंचालक व शि ५६,१५१.९०/- शो चि शि 
कारागृह महानिरीक्षक यांचे 
कार्यालय 

२. । कारागृह उपमहानिरीक्षक, गि ५६,१५१.९०/- शिंगी शिंगी a 
मुख्यालय 

३. । कारागृह उपमहानिरीक्षक, 7 ५६,१५१.९०/- ण चि शि 
दक्षिण विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालय 

४. । कारागृह उपमहानिरीक्षक, 7 ५६,१५१.९०/- णि चि . 
पश्चिम विभाग, पुणे यांचे 
कार्यालय 

५. । कारागृह उपमहानिरीक्षक, 7 ५६,१५१.९०/- शं चि 
मध्य विभाग, औरंगाबाद यांचे 
कार्यालय 

६. । कारागृह उपमहानिरीक्षक, 7 ५६,१५१.९०/- शि चि ८९,९६२/- 
पूर्व विभाग, नागपूर यांचे 
कार्यालय 

७. | येरवडा मध्यवती कारागृह, | ३ ।१,६८,४५५.७०/- २ = शिंक 
पुणे 

८. | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, | ३ ।१,६८,४५५.७०/- २ - शिका 
नागपूर 

९. | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, | ३ १,६८,४५५.७०/- २ शिंगी ८९,९६२/- 
अमरावती 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 


अ.क्र. | कार्यालयाचे/ कारागृहाचे | लॅप | लॅपटॉपचा खर्च | लायसन्स | युपीएस ५ | युपीएसचा खर्च | 
नाव टॉप (आकडे संख्या । केव्हीए (आकडे 
रुपयात) रुपयात) 
| कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, | २ |१,१२,३०३.८०/- शिंगी शी eS aa 
कळंबा 
मो नाशिकरोड मध्यवर्ती | ३ ।१,६८,४५५.७०/-| २ शती ९0६ 
कारागृह, नाशिक 
१२. | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, | ३ ।१,६८,४५५.७०/- २ शि ८९,९६२/- 
औरंगाबाद 
१३. | मुंबई मध्यवर्ती कारागृह ३_|१,६८,४५५.७०/- St eee) 
१४. | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे | ३ ।१,६८,४५५.७०/- 2 | १ |. ८९,९६२/- 
१५. | तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, | ३ ।१,६८,४५५.७०/- २ शिंगे शिंका 
नवी मुंबई 
१६. | चंद्रपूर जिल्हा कारागृह २_|१,१२,३०३.८०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 
१७. | अकोला जिल्हा कारागृह २ ।१,१२,३०३.८०/- | = 3 i €8,862/- 
१८. | भायखळा जिल्हा कारागृह, | २ ।१,१२,३०३.८०/- शं शि तोड र 
मुंबई 
१९. | कल्याण जिल्हा कारागृह 2 |१,१२,३०३.८०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 
२०. । बीड जिल्हा कारागृह २ ॥१,१२,३०३.८०/- 1१ i = ON 
२१. | सातारा जिल्हा कारागृह २ ]9,92,303.¢0/- 1१ | 4 | oes 
२२. _ | सोलापूर जिल्हा कारागृह | २_|१,१२,३०३.८०/- | 9 |. १ | ८९,९६२/- 
२३. | अहमदनगर जिल्हा कारागृह | 2 |१,१२,३०३.८०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 
२४. । अलेबागजिल्हा कारागृह २ ॥१,१२,३०३.८०/- Lee |. शी: aca 
२५. | धुळे जिल्हा कारागृह २_|१,१२,३०३.८०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 
२६. | परभणी जिल्हा कारागृह २ |१,१२,३०३.८०/- [| १__|| La ८९,९६२/- 
२७. | नांदेड जिल्हा कारागृह २_|१,१२,३०३.८०/-| १ | १ | _ ८९,९६२/- 
२८. | उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह | २ |१,१२,३०३.८०/-| १ |. १ | ८९,९६२/- 
२९. | बुलडाणा जिल्हा कारागृह २_|१,१२,३०३.८०/- | १ | १_॥|__८९,९६२/- 
३०. | कोल्हापूर जिल्हा कारागृह २ |१,१२,३०३.८०/- [| १__| 1_१__| ८९,९६२/- 
३१. | सांगली जिल्हा कारागृह २ ।१,१२,३०३.८०/- 1 a ॥- गी! ८९,९६२/- 
३२. | महिला कारागृह, मुंबई २_१,१२,३०३.८०/- | १ | ० | 0 
३३. | विशेष कारागृह, रत्नागिरी २_|१,१२,३०३.८०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 
३४. | जिल्हा कारागृह, सावंतवाडी | २ ।१,१२,३०३.८०/- [| १__|| ae ८९,९६२/- 
३५. | वर्धा जिल्हा कारागृह २_|१,१२,३०३.८०/- | १ | १ |__८९,९६२/- 
३६. | भंडारा जिल्हा कारागृह २_|१,१२,३०३.८०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 


अ.क्र. | कार्यालयाचे/ कारागृहाचे | लॅप | लॅपटॉपचा खर्च | लायसन्स | युपीएस ५ | युपीएसचा खर्च | 
नाव टॉप (आकडे संख्या । केव्हीए (आकडे 
रुपयात) रुपयात) 
३७. | लातूर जिल्हा कारागृह २ ।१,१२,३०३.८०/- शिंगी i ८९,९६२/- 
३८. । जळगांव जिल्हा कारागृह १,१२,३०३.८०/-| १ | १ | ८९,९६२/- 
३९. | यवतमाळ जिल्हा कारागृह १,१२,३०३.८०/-| १ | १ | ८९,९६२/- 
नव्याने सुरु होणाऱ्या 
कारागृहांकरिता 
vo. | वाशिम जिल्हा कारागृह | a | ५६,१५१.९०/- | १ | १ | ८९,९६२/- 
४१. | गडचिरोली जिल्हा कारागृह rea | ५६,१५१.९०/- a 1 0__| fF oo 
४२. । सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह a] ५६,१५१.९०/- 1 oe pF 0__| fF oo 
४३. | जालना जिल्हा कारागृह =| 9 | ५६,१५१.९०/-| १ |. 09 [0 
४४. | नंदुरबार जिल्हा कारागृह | १ | ५६,१५१.९०/-| ० |. 09 [0 
एकुण ८५ | ४७,७२,९११.५०| ५१ ३० २६,९८,८६०/- 
पुर्णांकात 
४७,७२,९१२/- 


एकुण लॅपटॉप रुपये ४७,७२,९१२/- अधिक युपीएस रु. २६,९८,८६०/--७४,७१,७७२/- 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचा हुद्दा मल्टीमीडीया | लायसन्स | खर्च रक्‍कम (आकडे 
लॅपटॉप संख्या रुपयात) 
तै. | अपर मुख्य सचिव (गृह) a oe a ae ५६,१५१.९०/- 
२ अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) Pa 1 १__| ५६,१५१.९०/- 
सचिव (विठोष) i a Ya ५६,१५१.९०/- 
एकुण ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
मा. न्यायालयांकरिता खरेदी करावयाचे उपकरणे:- 
अ.क्र मा. न्यायालयाचा जिल्हा मल्टीमीडीया | लायसन्स खर्च (आकडे रुपयात) 
लॅपटॉप संख्या 

zs अहमदनगर २ २ १,१२,३०३.८०/- 
२ अकोला ४ ४ 2,28, ६०७.६०/- 
३ अमरावती २ २ १,१२,३०३.८०/- 
४ औरंगाबाद ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 


अ.क्र मा. न्यायालयाचा जिल्हा मल्टीमीडीया | लायसन्स खर्च (आकडे रुपयात) 
लॅपटॉप संख्या 
षु बीड ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
& भंडारा ष्‌ 4 २,८०,७५९.५०/- 
७ बुलडाणा ८ ८ ४,४९,२१५.२०/- 
चंद्रपूर 3 3 १,६८,४५५.७०/- 
धुळे ४ ४ २,२४,६०७.६०/- 
| do | गडचिरोली ७ 9 ३,९३,०६३.३०/- 
| 99 | १ | गोंदिया ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
१२ जळगांव & द ३,३६,९११.४०/- 
१३ | जालना ४ ४ २,२४,६०७.६०/- 
१४ | कोल्हापूर 4 4 2, 60,48 .4o/- 
१५ | लातूर ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
१६ | नागपूर ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
qo | नांदेड 3 3 १,६८,४५५.७०/- 
१८ नाशिक ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
१९ «| उस्मानाबाद ४ ४ २,२४,६०७.६०/- 
२० परभणी ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
२१ । पुणे षु षु २,८०,७५९.५०/- 
२२ । रायगड-अलिबाग नि नि ३,३६,९११.४०/- 
23 रत्नागिरी षु षु २,८०,७५९.५०/- 
२४  । सांगली १२ १२ ६,७३,८२२.८०/- 
२५ | सातारा ४ ४ २,२४,६०७.६०/- 
२६ | सिंधुदूर्ग ७ ७ ३,९३,०६३.३०/- 
२७ | सोलापूर ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
२८ «| ठाणे ७ ७ ३,९३,०६३.३०/- 
२९ । वर्धा ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
३० । यवतमाळ ५ 4 2,60, 948 .4o/- 
३१ । वाशिम ३ ३ १,६८,४५५.७०/- 
३२ | मुंबई सिटी आणि सिव्हिल कोर्ट ८ ८ ४,४९,२१५.२०/- 
३३ प्रबंधक यांचेकडून ४६ ४६ शि २५,८२,९८७/- 
न्यायालयांची यादी मागविणेत 
आलेली आहे 
१९२ १४६ १,०७,८१,१६४.८० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 


गोषवारा :- 
अ.क्र पंस्थेचे नांव मल्टीमीडीया | लायसन्स | युपीएस (५ केव्ही) | खर्च रक्‍कम (आकडे 
लॅपटॉप संख्या रुपयात) 

कारागृह विभाग ८५ ५१ ३० ७४,७१,७७२/- 
गृह विभाग ३ ३ | ° | १,६८,४५६/- 
न्यायालये १९२ १४६ pO १,०७,८१,१६५ 
एकुण २८० २०० ३० १,८४,२१,३९३/- 

२. वरील वाचा येथील २) येथील दिनांक २९.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मागणी क्र. बी-५, 


लेखाश्ीर्ष २०५६, तुरुंग (००)(१९), तुरुंगातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग सुविधा (२०५६ ०२४२) १३, कार्यालयीन खर्च, 
५२, यंत्रसामग्री व साधन सामग्री या लेखाशीर्षातंर्गत सन २०१३-१४ या वित्तिय वर्षात दिनांक ३१ मार्च, २०१४ 
अखेरच्या वाढीव मुदतवाढीत खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

३. सदर खरेदीवरील खर्च सन २०१३-१४ या वित्तिय वर्षात मागणी क्र. बी-५, लेखाशीर्ष २०५६, 
तुरुंग (००)(१९), तुरुंगातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग सुविधा (२०५६ ०२४२) १३, कार्यालयीन खर्च, ५२, यंत्रसामग्री 
व साधन सामयग्री या लेखाशीर्षातंर्गत उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. वरील प्रस्तावित खरेदीवरील खर्च 
भागविण्यासाठी रुपये १,८४,२१,३९३/- ( अक्षरी रुपये एक कोटी aah लक्ष एकविस हजार feat त्र्याण्णव 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 938/999, दिनांक 
१५.०३.२०१४ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१८/१४/व्यय -८, दिनांक २९/३/२०१४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०३२९१४१८५८४०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


Bhairawnath  Braterance Parti 


Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h al C h an d (Q_ MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


: MAHARASHTRA, OU = HOME 
Pa rkh | Date: 2014.03.29 22:12:39 +05'30' 


(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१३/प्र.क्र.२३१/तुरुंग-२ 


२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, १ मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, १ मुंबई, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, २ नागपूर, 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, २ नागपूर, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१२. सर्व कारागृह अधीक्षक, 

१३. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, ११वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई-०५, 

१४. कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन १४६१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१६.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


